अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 
संस्था, मेरी नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२३ 
ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.११/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१/०३/२०२३ 


वाचा:- १. शासननिर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र.१२५/२२/लाक्षेवि(आस्था), दि.२८/०९/२०२२. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.०८/०२/२०२३. 
३. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी नाशिक, यांचे पत्र क्र. - 
जा.क्र.मअसंसं(०१/२०२३)/आ-२/मुदतवाढ/१५८/सन२०२३, दि.२७/०१/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी नाशिक या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२२ ते 
दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 
संस्था, मेरी नाशिक यांनी त्यांच्या दि.२७/०१/२०२३ च्या पत्रान्वये त्यांचे कार्यालयांतर्गत असलेल्या विभाग व 
उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६० पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ 
पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्त्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 

त्यामुळे संदर्भ क्र.३ येथील दि.२७/०१/२०२३ रोजीच्या प्रस्तावास अनुसरून, अधीक्षक अभियंता, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी नाशिक यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील go व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते 
दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे, अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी नाशिक यांचे कार्यालय 
व त्याअंतर्गत विभाग व उपविभाग कार्यालयातील, कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी go 
पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत खाळील 
अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.११/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी । रुपांतरित अस्थायी लेखाशिर्ष 
आस्थापने वरील आस्थापने वरील 
पदे पदे 
नियत अस्थायी आस्थापना(581) 
| अधीक्षक अभियंता व वर्ग-१ महासंचालक, शाखा 
सहसंचालक, ६० १८ अभियंता व इतर राजपत्रित 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, 
(मेरी), नाशिक-४ 


(विवरणपत्र-१) 


(विवरणपत्र-२) 


अधिकारी व वर्ग-३ चे वेतन 
अदाकरीता लेखाशिर्ष 

मागणी क्र. आय-३ 

२७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 

८०-सर्वसाधारण, 

००१ संचालन व प्रशासन 

(०६) लाभक्षेत्र विकास आस्थापना 
(0&)(02) अधीक्षक अभियंता 
q सहसंचाळक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, 
(मेरी, नाशिक (अनिवायी 
(२७०१ बी १७१) 


नियत स्थायी/अस्थायी 
आस्थापनावरील गट अव गट-ब 
राजपत्रित अधिकारी तसेच 
रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनावरील कर्मचा-यांचे 
वेतन 

मागणी क्र. आय-३ 

२७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 

८०-सर्वसाधारण, 

००१ संचालन व प्रशासन 

००४, संशोधन 

(०१) आस्थापना 

(०१)(०१) मुख्य अभियंता व 
संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, नाशिक 
(अनिवार्य) 

(२७०१ २६०५) 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.११/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विद्युत्‌ शाखेतील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचे वेतन 

मागणी क्र.आय-३ 

२८०१ -वीज 

०१-जलविद्युत निर्मिती, 
८०-सर्वसाधारण, 

००१ संचालन व प्रशासन 
(०१)(०३) मुख्य अभियंता व 
संचालक महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, नाशिक 
(अनिवार्य) 

(२८०१ ०२२९) 


अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी नाशिक, कार्यालयांतर्गत 
आकृतीबंधानुसार ६० पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या संस्थेतील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ६० मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित 
आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ 
पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.३१/०८/२०२३ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या 
अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


१. उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 

तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

3. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या/पदामधील घट/ 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून व याबाबतची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 

. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात 
यावा. 


Cc 
eS 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.०८/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केळेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.११/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२३०३०११७२७०५७४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADNYA 5-४॥॥॥ ४५४५५१५ १५० 


N: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C 


M ES H RAM = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


OF MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.03.01 17:30:51 +05'30" 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे (परिशिष्टे “अ” व विवरणपत्र क्र.१व 2) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. महाळेखापाल-१, लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 
२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर . 
३. अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, मेरी, नाशिक. 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 

व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके 
अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/ 
अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका- 
यांवर राहील. 

४. महासंचालक (संकलन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, सशोधन व सुरक्षितता), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 

संस्था, मेरी, नाशिक. 

५. जिल्हा कोषागार कार्यालय, नाशिक . 

६. कक्ष अधिकारी, आ( प्रशि/अर्थ-१/२) , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय - 92) /वित्तिय सुधारणा/विनिमय/ (अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

८. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन, निवडनस्ती. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.११/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


परिशिष्ट- "अ 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.११/२३/लाक्षेवि (आस्था), दि. ०१/०३/२०२३ चे सहपत्र. 


नियत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक-४ यांच्या अधिपत्याखाळील 


अ. .०१/०३/२०२३ ते 
क्र. दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी 
कार्यालयाचे नाव मुदतवाढ मुख्य लेशाशिर्ष व उपलेखा 
यत अस्थाय पां शीर्ष 
आस्थापनेवरील अस्थायी 
आवश्यक आस्थापनेवरील 
मुदतवाढ मंजुर आवशयक 
पदांची संख्या । मुदतवाढ मंजुर 
पदांची संख्या 

4 R 3 4 & 

१. धीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र Q शं मागणी क्र. आय-३ 
अभियांत्रिको संशोधन संस्था, २७०९-मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
नाशिक-४ ८०-सर्वसाधारण, 

२. । कार्यकारी अभियंता, १८ १६ ००१ संचालन व प्रशासन 
स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण (०६) लाभक्षेत्र विकास 
विभाग, मेरी , नाशिक. आस्थापना 

३. । वैज्ञानिक संशोधन अधिकारी, ९ रि (०६)(०२) अधीक्षक अभियंता व 
अ kul य. त कू सहसंचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिको संशोधन संस्था, अभियांत्रिको संशोधन संस्था, 
नाशिक-४.( नवीन नाव ) 

mi —— गला v aa (मेरी, नाशिक (अनिवार्य) 
संशोधन विभाग क्र-१, मेरी (२७०१ बी १७१) 
नाशिक. 

५. | वैज्ञानिक संशोधन अधिकारी, ९ 2 मागणी क्र. आय-३ 
सामग्री चाचणी विभाग, महाराष्ट्र ook. मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 
अभियांत्रिको संशोधन संस्था, ८०-सर्वसाधारण, 
नाशिक-४, (नवीन नाव) ००१ संचालन व प्रशासन 

६. | कार्यकारी अभियंता, संपदा ष्‌ शि ००४, संशोधन 
अभियांत्रिकी केंद्र, मेरी, नाशिक. (०१) आस्थापना 

(०१)(०१) मुख्य अभियंता व 
संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, नाशिक 
(अनिवार्य) (२७०१ २६०५) 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.११/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ. .०१/०३/२०२३ ते 
क्र. दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी 
कार्यालयाचे नाव मुदतवाढ मुख्य लेशाशिर्ष व उपलेखा 
यत अस्थाय पां शीर्ष 
आस्थापनेवरील अस्थायी 
आवश्यक आस्थापनेवरील 
मुदतवाढ मंजुर आवशयक 
पदांची संख्या । मुदतवाढ मंजुर 
पदांची संख्या 
g R 2 4 & 
मागणी क्र.आय-३ 
२८०१ - बीज, 
०१-जलविद्युअत निर्मिती, 
८०-सर्वसाधारण, 
००१ संचालन व प्रशासन 
(०१)(०३) मुख्य अभियंता a 
संचालक महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, नाशिक 
(अनिवार्य) (२८०१ ०२२९) 
RO RC 


p RA D NYA 5 H VAM र हि by PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


DEPARTMENT 
Date: 2023.03.01 17:31:07 +05'30" 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, ७ = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.११/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-९ 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१९/२३/लाक्षेवि (आस्था) दि. ०१/०३/२०२३ चे सहपत्र 


महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान व सुरक्षितता संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक-४ यांचे अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ.क्र. 


पदनाम 


. ०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ 


२ 


३ 


अ) 


धीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियात्रिव 


संशोधन संस्था, नाशिक-४ 


१) महासंचालक 


२) स्वीय सहाय्यक 


३) शिप 
एकूण 


S| w|nw|wo 


ब) 


मृद यांत्रिकी विभाग क्र.१, मेरी, नाशिक (जुने नाव) 


मृद चाचणी विभाग, महाराष्ट्र अभियात्रिकी संशोधन संस्था 


नाशिक-४. (नविन नाव ) 


१) सहाय्यक संशोधन अधिव 


२) क. अ./शा.अ. 


३) वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक 


४) लघुटंकलेखक 


५) शिप 
एकूण 


AAW! NW] "< | »/5 


क) 


भुकंप आधार सामग्री पृथःकरण विभाग (जुने नाव) 
स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण विभाग (नविन नाव) 


१) उप अभियंता /सहाय्यक संशोधन अधिव 


२) कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता. 


३) अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


४) कनिष्ठ लिपीव 


५) वाहन चालक 


६) टंकलेखक 


७) शिपाई 


एकूण 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.११/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. पदनाम .०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्य 
मुदतवाढ 

pk | २ 3 

ड) महामार्ग संशोधन विभाग क्र.१, नाशिव 
१) सहाय्यक संशोधन अधिव धू 
२) कनिष्ठ अभियंता/ शाखा ड् 
अभियंता/ सहा.अभियंता श्रेणी-२ 
३) वरिष्ठ लिपीव १ 
४) कनिष्ठ forte १ 
। ५) (अनुरेखक) आरेखक श्रेणी-३_ | रि 
६) वाहन चालक g 
७) शिपाई २ 

एकूण 


शड 
इ) | साम णी विभाग, मेरी, नाशिक (जुने नाव) सामु णी विभाग, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक-४ (नवीन नाव). 


१) सहाय्यक संशोधन अधिर 10 
२) कनिष्ठ अभियंता/ शाखा २ 

अभियंता/ सहा.अभियंता श्रेणी-२ 
३) वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक शिका 
४) कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक [11१ 
५) वरिष्ठ लिपीव 10 
६) कनिष्ठ लिपीव 10 
७) शिप २ 
एकूण 1__ हु. __| 

फ) | संपदा अभियांत्रीकी केंद्र, नाशिव 

१) लघुटंकलेखर g 
२) (अनुरेखक ) आरेखक श्रेणी-३ g 
3) वाहन चालक १ 
४) शिप २ 
एकुण ष्‌ 
एकुण (अते फ) ६० 


PRADNYA SHYAM का णार 
S = Maharashtra, 0 = GOVERNMENT OF 
M ES H RA M पी OU = WATER RESOURCES 


Date: 2023.03.01 17:31:23 +05'30' 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.११/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 
विवरणपत्र- २ 
शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१९/२३/लाक्षेवि (आस्था) दि. ०१/०३/२०२३ चे सहपत्र 
महासंचालक, संकल्पन प्रशिक्षण जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 


संस्था, नाशिक 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना 


[भुकंप आधार सामग्री पृथ:करण विभाग (जूने नाव), स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण विभाग-(नवीन 


नाव)) 
अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव 'पदनाम रुजू fate हि 
दिनांक 
१. | श्री. संजीव गंगाधर गायकवाड नळ व ०५/१०/१९८३ | ३१/१०/२०२३ 
२. | श्री. रामचंद्र भिका मुळुक मजूर १०/१०/१९८५ । ३०/०६/२०२४ 
३. । श्री. गौतम दामु प मजूर १६/०९/१९८२ | ३१/०८/२०२४ 
४. । श्री. रामदास विठ्ठल बोलकर मजूर १२/१२/१९८० | ३१/९०/२०२४ 
५. | श्री. प्रकाश नारायण शं मजूर १०/१०/१९९० । ३०/०६/२०३० 
६. । श्री. चंद्रकांत सखाराम मोरे मजूर १४/०७/१९८१ | ३१/०५/२०२३ 
७. | श्री. अशोक भिवाजी वाघमारे । मजूर ०१/०१/१९७९ | ३१/०५/२०२४ 
८. | श्री. दौलत बाबुराव चव्हाण मजूर १०/१०/१९८५ । ३०/०६/२०२३ 


{ भुकंप आधार सामग्री पृथ:करण विभाग (जूने नाव), स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण विभाग-(नवीन 


नाव) } अंतर्गत (निगराणी उप विभाग) 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव 'पदनाम रुजू दिनांव ॥6. 
दिनांक 

९. | Sit. रमेश तुकाराम क्षिरसागर सफाई कामगार । २७/१२/१९८३ । ३१/०५/२०२५ 

१०. | श्री. संजय हरीभाऊ दिवाकर पफाई कामगार | ०१/०८/१९८५ | ३१/०५/२०२५ 

११. | श्री. पोपट नाना गांगुर The कामगार | ०३/०७/१९८५ | ३०/०६/२०२५ 

१२. | श्रो. प्रकाश रखमाजी बांडे मजूर ०१/०८/१९८५ । २१/१०/२०२४ 

१३. | श्री. निवृत्ती विश्‍वनाथ पगार मजूर ०१/०८/१९८३ । ३१/०५/२०२५ 


[महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांचेकडून स्थापत्या बांधकामे परिरक्षण विभाग 


यांचेकडे वर्ग झालेली पदे) 
अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव 'पदनाम रुजू feats | 
दिनांक 
१४. | at राजेंद्र केदा जाधव | तारतंत्री | १६/०३/१९९० २१/०५/२०२२ 
au. | श्री. चंद्रकांत त्र्यंबक निपंगळे |  चौकोदार | १६/१०/१९८५ ३०/११/२०२३ 
१६. | श्री. रमेश सोनु चव्हाण मजूर ०१/०१/१९८६ | ३१/०५/२०२५ 


पृष्ठ १० पैकी 8 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ- २०२३/(प्र.क्र.११/२३)/लाक्षेवि (आस्था) 


[मृद यांत्रिकी विभाग,क्र.१,मेरी, नाशिक (जुने नाव) मृद चाचणी विभाग,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, नाशिक (नविन नाव) 


अ.क्र ee नाव 


पदनाम रुजू दिनांव विग कगी व 


मजूर १७/१२/१९८९ ३१/०५/२०२२ 


१७. | श्रो. भास्कर जनार्दन उगले 


[सामग्री चाचणी विभाग,मेरी, नाशिक (जूने नाव) सामग्री चाचणी विभाग, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, नाशिक-४( नविन नाव) 


अ.क्र | नाव 


'पदनाम रुजू दिनांव पैवानिवृत्ती 
। दिनांक 
१८. | श्री. लहानु लक्ष्मण गवळं मजूर ०१/०२/१९८५ २१/०५/२०२४ 
'एकुण मंजूर पदे -१८ 


PRADNYA SHYAM Piatt अता 90/२0/१३0१ 


SH 


DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, 
MESHRAM C 


> = IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.03.01 17:31:38 +05'30' 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी १० 


